डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, 
अकोला या विद्यापीठास सन २०२१-२२ या 
आर्थिक वर्षात पुनर्विनियोजनाने उपलब्ध 
झालेला निधी वितरीत करण्याबाबत.... 
(अनिवार्य) 
महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
शासन निर्णय क्रमांक : पंदेवि-१३२२/प्र.क्र.६५/७-अे, 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२२. 
वाचा :- (09) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक पुनर्वि-२०२२/प्र.क्र.३४(४/२-अ, 
दिनांक ३१ मार्च, २०२२, 
(०२) नियंत्रक, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला यांचे पत्र 
क्र. अप्रवि/अंदाज/अ.नु.वि./२२२८/२०२२, दिनांक १७ मार्च, २०२२, 
प्रस्तावना :- 
डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला या कृषि विद्यापीठास (२४१५ ००४३) या लेखाशिर्षांतर्गत 
वेतनाकरीता अतिरिक्त अनुदान मागणी संदर्भ क्रमांक २ च्या पत्रान्वये करण्यात आली आहे. प्रस्तावास अनुसरुन 
निधी उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यास अनुसरुन संदर्भ क्रमांक १ च्या शासन 
निर्णयान्वये लेखाशिर्ष २४१५ ००२५, २४१५ ००३४, २४१५ ००४३ व २४१५ ००५२ या चारही कृषि विद्यापीठातील 
अनिवार्य लेखाशिर्षांखालील ३१-सहायक अनुदाने(वेतनेतर) मधील शिल्लक रु.१२,९९,३५,०००/- (अक्षरी रुपये 
बारा कोटी नव्याण्णव लक्ष पस्तीस हजार फक्त) इतका निधी पुनर्विनियोजनाने उपलब्ध करुन देण्यात आला 
आहे. सदर पुनर्विनियोजनाने उपलब्ध करुन देण्यात आलेले अनुदान वितरीत करण्यास खालीलप्रमाणे मान्यता 
देण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय :- 
उपरोक्त प्रमाणे पुनर्विनियोजनाने उपलब्ध करुन देण्यात आलेले रु.१२,९९,३५,०००/- (अक्षरी रुपये 
बारा कोटी नव्याण्णव लक्ष पस्तीस हजार फक्त) इतके अनुदान खाली नमूद केलेल्या अटी व शर्तीच्या अधीन 
राहून तसेच शासननिर्णयासोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” प्रमाणे वितरीत करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 
१) वरीलप्रमाणे विद्यापीठांना मंजूर करण्यात आलेले अनुदान महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ अधिनियम १९८३, 
महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ परिनियम १९९०, आणि महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ लेखा संहिता १९९१ मधील 
तरतूदीप्रमाणे आणि प्रचलित शासन आदेशा व विहित कार्यपध्दतीनुसार सक्षम अधिका-यांची प्रशासकीय 
व वित्तीय मान्यता घेतल्यानंतर विहीत मर्यादेत खर्च करण्यात यावे. केवळ अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे 
किंवा अनुदान वितरीत केले आहे म्हणून खर्च करु नये. 
सदर अनुदान कोणत्याही परिस्थितीत स्वीय प्रपंजी लेख्यात /PLA बँक खात्यात ठेवता येणार नाही. 
वरीलप्रमाणे पुनर्विनियोजनाने मंजूर करण्यात आलेले योजनेचे अनुदान सन 2029-22 या आर्थिक 
वर्षातच खर्च करण्यात यावे. 


> पटे 


झासन निर्णय क्रमांकः पंदेवि-१३२२/प्र.क्र.६५/७-अओ, 


४) यापुढे अनुदानाची मागणी करताना, विद्यापीठाने दरमहा १० तारखेपर्यंत योजनानिहाय वितरीत केलेले 
अनुदान, प्रत्यक्ष खर्च आणि शिल्लक अनुदान याबाबतचा अहवाल सादर करावा. तसेच पूर्वी वितरीत 
केलेल्या अनुदानातील शिल्लकीची प्रस्तावित मागणीशी सांगड घालून, प्रत्यक्षात आवश्‍यक तेवढ्याच 
अनुदानाची मागणी करण्यात यावी. 

५) नियमबाह्य योजना पदे आणि बाबींसाठी खर्च करु नये. 

२. विद्यापीठाच्या नियंत्रक आणि इतर संबंधित सक्षम प्राधिका-यांनी उपरोक्‍त अटी व aria काटेकोरपणे 
अनुपालन करावे. 

३. उपविभागीय कृषि अधिकारी, अकोला या आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी संबंधित उपशीर्षांतर्गत 
पुनर्विनियोजनाद्वारे मंजूर करण्यात आलेले रु.१२,९९,३५,०००/- अनुदान कृषि विद्यापीठांचे संबंधित नियंत्रक 
यांना अदा करण्याबाबत नियमानुसार आवऱ्यक कार्यवाही करावी. 

४. या प्रित्यर्थचा खर्च सन २०२१-२२ च्या अंदाजपत्रकात खालील लेखाशिर्षाखाली मंजूर केलेल्या 
तरतूदीतून मासिक निधी विवरणपत्राच्या मर्यादेत भागवावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली टाकण्यात यावा. 


मंजूर अनुदान लेखाशिर्ष 
रु.१२,९९,३५,०००/- (अक्षरी रुपये बारा कोटी । मागणी क्र. डी-३, २४१५, कृषि विषयक संशोधन व 
नव्याण्णव लक्ष पस्तीस हजार फक्त) शिक्षण ०१ पीकसंवर्धन, १२०, इतर संस्थांना सहाय्य 


(००(०३) डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठाला 
सहायक अनुदान (अनिवार्य) २४१५ ००४३ 
३६-सहायक अनुदाने (वेतन) 


ष्‌. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (भाग-१) १९७७ मधील परिच्छेद १६२, १६३ व 
१६४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार तसेच वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 
१३६/२०२२/व्यय-१, दिनांक ३१/०३/२०२२ अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करुन 
देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२२०३३१२३१७४७२७०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VARSHA M MEHER: 
(वर्षा मेहेर ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. सदस्य सचिव तथा महासंचालक/सल्लागार (वित्त), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे, 
२. कुलगुरु/कुलसचिव/नियंत्रक, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंदेवि-१३२२/प्र.क्र.६५/७-अओ, 


३. उपविभागीय कृषि अधिकारी, अकोला, 

४. महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2 (लेखापरिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई/नागपूर, 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला/ उपकोषागार अधिकारी, अकोला, 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

७. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

८. उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

९. वित्त विभाग (व्यय-१ / बियुडी १३), मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२, 

१०.कक्ष अधिकारी, कार्यासन Wt / gst, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२, 
११.कार्यासन ७-अ (निवडनस्ती), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


